१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत 
न्यायालयांचे नुतनीकरण 

(Redesigning of Existing Courts) 

जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांच्या 
नियंत्रणाखालील गेवराई, परळी, आष्टी, केज, 
धारुर, पाटोदा व अंबाजोगाई येथील 
न्यायालयीन इमारतीच्या दुरुस्तीस / 
नुतनीकरणास प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत..................... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ३१मार्च, २०१८ 


वाचा - 
१ शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग क्रमांक : चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०७/१६/का-९, 
दिनांक १० नोव्हेंबर, २०१६ 
२ झासन निर्णय विधि व न्याय विभाग क्रमांकः चौविआ १२१६/प्र.क्र.१०/का.नऊ, 
दिनांक १२ जानेवारी, २०१८ 
3 प्रबंधक (निरीक्षणे २) यांचे पत्र क्रमांक 8(0/0 ६०४९ of 2090 १९२३/१७१७०/२१-७-१६ 
दिनांक २१ जुले, २०१६ 


प्रस्तावना - 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाने शिफारस केलेल्या "न्याय व्यवस्थेचे सक्षमीकरण" (Strengthening 
the Justice Sector) या प्रयोजनासाठी सन २०१५-२०१६ ते २०१९-२०२० या ५ वर्षांच्या 
कालावधीकरीता महाराष्ट्र राज्यासाठी रुपये १०१४ कोटी इतका निधि नमूद केलेला आहे. १४ व्या 
केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत कार्यरत न्यायालयांचे नुतनीकरण या घटकासाठी ५ वर्षांच्या कालावधीकरीता 
रुपये २२८ कोटी इतका निधी दर्शविलेला आहे. या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींची कार्यक्षम 
अंमलबजावणी करण्यासाठी दिनांक ९ मार्च, २०१६ रोजी उच्चस्तरीय संनियंत्रण समिती गठीत करण्यात 
आलेली आहे. या समितीच्या दिनांक २८.०३.२०१६ रोजी झालेल्या बैठकीमध्ये मा.उच्च न्यायालयाकडून 
प्राप्त झालेल्या कृती आराखड्यास तत्वत: मान्यता देण्यात आली आहे. दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजीच्या 
उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या रुपये ५० लक्ष मर्यादेच्या 
पुढील एकूण ९१ इमारतींच्या दुरुस्तीच्या नुतनीकरणाच्या कामांना संदर्भाधीन दिनांक १२ जानेवारी, 
२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मा.मुख्यमंत्री महोदय यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय मान्यता देण्याचे 
अधिकार प्रशासकीय विभाग म्हणून अटींच्या अधीन राहून विधि व न्याय विभागास देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे नियंत्रणाखालील गेवराई, परळी, आष्टी, केज, धारुर, पाटोदा व 
अंबाजोगाई येथील न्यायालयांच्या नुतनीकरणाचे सन २०१५-१६ च्या दरसूचीवरील प्रस्ताव उपरोक्त 
संदर्भ क्रमांक ३ येथे नमूद पत्रान्वये मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून शासनास प्राप्त झाले आहेत. 
सदर अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या संबंधित उप विभागीय अभियंता यांनी तयार केले 
असून संबंधित कार्यकारी अभियंता तसेच, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश बीड यांनी साक्षांकीत केले 
आहे. सदर न्यायालयांचे अन्य नस्तींवरील प्रस्ताव विचारात घेऊन ते रुपये ५० लक्षची मर्यादा ओलांडत 
असल्याने उच्चस्तरीय संनियंत्रण समितीने दिनांक ०८.१२.२०१७ रोजीच्या बैठकीत सदर प्रस्तावास 
मान्यता दिली आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांचे नियंत्रणाखालील गेवराई, परळी, 
आष्टी, केज, धारुर, पाटोदा व अंबाजोगाई, जिल्हा बीड येथील न्यायालयीन इमारतींच्या १४ व्या केंद्रीय 
वित्त आयोगांतर्गत नुतनीकरणाच्या कामांस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. 


शासन निर्णय - 

१४ व्या केंद्रीय वित्त आयोगांतर्गत राज्यातील न्यायालयांचे नुतनीकरण (Redesigning of 
Existing Courts) Ut कामांच्या मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचेकडून प्राप्त झालेल्या; जिल्हा व सत्र 
न्यायालय बीड यांच्या नियंत्रणाखाळील गेवराई येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी 
रुपये ३१,२०,०००/- (अक्षरी रुपये एकतीस लक्ष वीस हजार फक्त), परळी येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये ५२,०५,६४३/- (अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष पाच हजार Wert 
त्रेचाळीस फक्त), आष्टी येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये ५३,०७,०६६/- 
(अक्षरी रुपये ATA लक्ष सात हजार सहासष्ट फक्त ), केज येथील न्यायालयीन इमारतीच्या 
नुतनीकरणासाठी रुपये ५३,३२,०८३/- (अक्षरी रुपये त्रेपन्न लक्ष बत्तीस हजार त्र्याऐंशी फक्त ), धारुर 
येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये ५२,०९,०८५/- (अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष नऊ 
हजार TAA फक्त), पाटोदा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये ५२,९५,१२७/- 
(अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष पंचाण्णव हजार एकशे सत्तावीस फक्त) व अंबाजोगाई येथील न्यायालयीन 
इमारतीच्या नुतनीकरणासाठी रुपये ५२,२२,२८७/- (अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष बावीस हजार दोनशे 
सत्त्याऐंशी haa), scan किंमतीच्या अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचा 
तपशील खालीलप्रमाणे आहे: 


न्यायालयीन इमारत गेवराई , जिल्हा बीड 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Establishing vulnerable witness deposition centres 8,00,000 
Making witness box adaptable to wheel chairs 2,00,000 
To make arrangemnt that the accused and vulnerable witness shall 2,00,000 
not come face to face at any point of time 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
8 Construction of a closed cubical for accused having one way glass 3,40,000 
षु Ramp Facility 8,00,000 
6 Adaption of Toilets for Wheel Chair Users 2,00,000 
(9 Braille Symbol and auditory signals in elevators and toilets 2,40,000 
ra Barrier free Courts and Court Rooms for Person with disablities 2,00,000 
९ Sanitation Facilities 8,00,000 
एकूण २६,००,००० 
Add 4% for Contengencies charges 9,08,000 
Add 10% Escalation 2,&0,000 
Add 6% Service Tax 9,4§,000 
एकूण ३१,२०,००० 
अक्षरी रुपये एकतीस लक्ष वीस हजार फक्त 
न्यायालयीन इमारत परळी , जिल्हा बीड 
अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Barrier free Courts and Court Rooms for Person with disabilities १८.,८७,६०० 
२ Making witness box adaptable to wheel chairs 
3 Ramp Facility 
Add 10% Sanitation Facilities १,८८,७६० 
Add 10% for Electrification १,८८,७६० 
एकूण २२,६५,१२० 
Add 10% Price Escalation २,२६,५१२ 
Add 4% for Contingencies charges ९०,६०५ 
Add 6% Service Tax १,३५,९०७ 
एकूण (अ) २७,१८,१४४ 
९ Adaption of Toilets for Wheel Chair Users ४,५४,४७९ 
षु To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 
not come face to face at any point of time 
Add 10% Sanitation Facilities ४५,४४८ 
Add 10% for Electrification ४५,४४८ 
एकूण ५,४५,३७५ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Add 10% Price Escalation ५४,५३८ 
Add 4% for Contingencies charges २१,८१५ 
Add 6% Service Tax 32,028 
एकूण (बो ६,५४,४५१ 
६ Establishing vulnerable witness deposition centres ४,८०,६६६ 
Add for play house 
Cost of Cement Concrete Road 8.42838 
(9 Construction of a closed cubical for accused having one way glass ४४,८०० 
Shutter to wall cupboard ४९,१४० 
एकूण १५,२७,५४० 
Add 10% Price Escalation १,५२,७५४ 
Add 4% for Contingencies charges ६१,१०२ 
Add 6% Service Tax ९१,६५२ 
एकूण (क) १८,३३,०४८ 
एकूण (अ--ब--क) ५२,०५,६४३ 
अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष पाच हजार सहाशे त्रेचाळीस फक्त 
न्यायालयीन इमारत आष्टी , जिल्हा बीड 
अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Barrier free Courts and Court Rooms for Person with disabilities १८,८७,६०० 
Making witness box adaptable to wheel chairs 
Ramp Facility 
Add 10% Sanitation Facilities १,८८,७६० 
Add 10% for Electrification १,८८,७६० 
एकूण २२,६५,१२० 
Add 10% Price Escalation २,२६,५१२ 
Add 4% for Contingencies charges ९०,६०५ 
Add 6% Service Tax १,३५,९०७ 
एकूण (ओ) २७,१८,१४४ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
1 Adaption of Toilets for Wheel Chair Users ४,६३,०४६ 
षु To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 
not come face to face at any point of time 
Add 10% Sanitation Facilities ४६,३०५ 
Add 10% for Electrification ४६,३०५ 
एकूण 444,655 
Add 10% Price Escalation ५५,५६६ 
Add 4% for Contingencies charges २२,२२६ 
Add 6% Service Tax ३३,३३९ 
एकूण (ब) ६, ६६,७८७ 
6 Establishing vulnerable witness deposition centres ५,०२,११८ 
Add for play house 
Cost of Cement Concrete Road 90,04,(929 
(9 Construction of a closed cubical for accused having one way glass ४४,८०० 
Shutter to wall cupboard ४९,१४० 
एकूण १६,०१,७७९ 
Add 10% Price Escalation १,६०,१७८ 
Add 4% for Contingencies charges ६४,०७१ 
Add 6% Service Tax ९६,१०७ 
एकूण (क) १९,२२,१३५ 
एकूण (अ--ब--क) ५३,०७,०६६ 
अक्षरी रुपये त्रेपन्न लक्ष सात हजार सहासष्ट फक्त 
न्यायालयीन इमारत केज , जिल्हा बीड 
अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Barrier free Courts and Court Rooms for Person with disabilities १८,८७,६०० 
Making witness box adaptable to wheel chairs 
Ramp Facility 
Add 10% Sanitation Facilities १,८८,७६० 
Add 10% for Electrification १,८८,७६० 
एकूण २२,६५,१२० 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Add 10% Price Escalation 226,492 
Add 4% for Contingencies charges ९०,६०५ 
Add 6% Service Tax 9,34,209 
एकूण (आ) २७,१८,१४४ 
X Adaption of Toilets for Wheel Chair Users ४,५६,६९४ 
षु To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 
not come face to face at any point of time 
Add 10% Sanitation Facilities ४५,६६९ 
Add 10% for Electrification ४५,६६९ 
एकूण ५,४८,०२२ 
Add 10% Price Escalation ५४,८०३ 
Add 4% for Contingencies charges २१,९२१ 
Add 6% Service Tax ३२,८८२ 
एकूण (ब) ६,५७, ६३८ 
6 Establishing vulnerable witness deposition centres ४,९१,९१९ 
Add for play house 
Cost of Cement Concrete Road ९,६१,०५८ 
(9 Construction of a closed cubical for accused having one way glass ४४,८०० 
Shutter to wall cupboard ४९,१४० 
एकूण १५,४६,९१७ 
Add 10% Price Escalation 948,622 
Add 4% for Contingencies charges ६१,८७७ 
Add 6% Service Tax ९२,८१५ 
एकूण (क) १८,५६, ३०१ 
एकूण (अ>ब-क) ५२,३२,०८३ 


अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष बत्तीस हजार त्र्याऐंशी wad 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


न्यायालयीन इमारत धारुर , जिल्हा बीड 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Barrier free Courts and Court Rooms for Person with disabilities १८,८७,६०० 
२ Making witness box adaptable to wheel chairs 
3 Ramp Facility 
Add 10% Sanitation Facilities १,८८,७६० 
Add 10% for Electrification १,८८,७६० 
एकूण २२,६५,१२० 
Add 10% Price Escalation २,२६,५१२ 
Add 4% for Contingencies charges ९०,६०५ 
Add 6% Service Tax १,३५,९०७ 
एकूण (आ) २७,१८,१४४ 
8 Adaption of Toilets for Wheel Chair Users 844,998 
षु To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 
not come face to face at any point of time 
Add 10% Sanitation Facilities ४५,५१७ 
Add 10% for Electrification ४५,५१७ 
एकूण ५,४६,२०८ 
Add 10% Price Escalation ५४,६२१ 
Add 4% for Contingencies charges २१,८४८ 
Add 6% Service Tax ३२,७७२ 
एकूण (ब) ६,५५,४४९ 
a Establishing vulnerable witness deposition centres 29,930 
Add for play house 
Cost of Cement Concrete Road ९,५३,५०६ 
(9 Construction of a closed cubical for accused having one way glass ४४,८०० 
Shutter to wall cupboard ४९,१४० 
एकूण १५८,२९,५७६ 
Add 10% Price Escalation १,५२,९५८ 
Add 4% for Contingencies charges ६१,१८३ 
Add 6% Service Tax ९१,७७५ 
एकूण (क) १८,३५,४९२ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
एकूण (अ5ब5>क) ५२,०९,०८५ 


अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष नऊ हजार पंचाऐंशी फक्त 


न्यायालयीन इमारत पाटोदा , जिल्हा बीड 


अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Barrier free Courts and Court Rooms for Person with disabilities १८.,८७,६०० 
२ Making witness box adaptable to wheel chairs 
3 Ramp Facility 
Add 10% Sanitation Facilities १,८८,७६० 
Add 10% for Electrification १,८८,७६० 
एकूण २२,६५,१२० 
Add 10% Price Escalation 226,492 
Add 4% for Contingencies charges ९०,६०५ 
Add 6% Service Tax 9,34,209 
एकूण (अ) २७,१८,१४४ 
X Adaption of Toilets for Wheel Chair Users 869,929 
षु To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 
not come face to face at any point of time 
Add 10% Sanitation Facilities ४६,११८ 
Add 10% for Electrification ४६,११८ 
एकूण ५,५३,४१७ 
Add 10% Price Escalation ५५,३४२ 
Add 4% for Contingencies charges २२,१३७ 
Add 6% Service Tax 33,204 
एकूण (बो ६.६४,१०० 
न Establishing vulnerable witness deposition centres ४,९९,७९० 
Add for play house 
Cost of Cement Concrete Road १०,००,३३८ 
(9 Construction of a closed cubical for accused having one way glass ४४,८०० 
Shutter to wall cupboard ४९,१४० 
एकूण १५,९४,०६८ 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 

Add 10% Price Escalation 9,458,809 

Add 4% for Contingencies charges ६३,७६२ 

Add 6% Service Tax ९५,६४४ 

एकूण (क) १९,१२,८८२ 

एकूण (अ-ब--क) ५२,९५,१२७ 


अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष पंचाण्णव हजार एकशे सत्तावीस wad 


न्यायालयीन इमारत अंबाजोगाई , जिल्हा बीड 


अ.क्र. १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 
Barrier free Courts and Court Rooms for Person with disabilities १८,८७,६०० 
Making witness box adaptable to wheel chairs 
Ramp Facility 
Add 10% Sanitation Facilities १,८८,७६० 
Add 10% for Electrification १,८८,७६० 
एकूण २२, ६५,१२० 
Add 10% Price Escalation २,२६,५१२ 
Add 4% for Contingencies charges ९०,६०५ 
Add 6% Service Tax १,३५,९०७ 
एकूण (आओ) २७,१८,१४४ 
९ Adaption of Toilets for Wheel Chair Users ४,५६,५८१ 
षु To make arrangement that the accused and vulnerable witness shall 
not come face to face at any point of time 
Add 10% Sanitation Facilities ४५,६५८ 
Add 10% for Electrification ४५,६५८ 
एकूण ५,४७,८९७ 
Add 10% Price Escalation ५४,७९० 
Add 4% for Contingencies charges २१,९१६ 
Add 6% Service Tax ३२,८७४ 
एकूण (ब) ६,५७,४७७ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


अ.क्र १४ व्या वित्त आयोगांतर्गत प्रस्तावित कामे कामाचा अंदाजित 
खर्च 

६ Establishing vulnerable witness deposition centres ४,८३,८९० 
Add for play house 
Cost of Cement Concrete Road ९,६१,०५८ 

(9 Construction of a closed cubical for accused having one way glass ४४,८०० 
Shutter to wall cupboard ४९,१४० 
एकूण १५,३८,८८८ 
Add 10% Price Escalation १,५३,८८९ 
Add 4% for Contingencies charges ६१,५५६ 
Add 6% Service Tax ९२,३३२ 
एकूण (क) १८,४६,६६६ 
एकूण (अ-ब-क) ५२,२२,२८७ 
अक्षरी रुपये बावन्न लक्ष बावीस हजार दोनशे स्त्त्याऐंशी wad 

२. उपरोक्त मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे: 


महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नियमपुस्तिकेमधील प्रशासकीय मान्यता देण्याच्या 


नियमांच्या व तदअनुषंगिक नियमांचे अनुपालन करण्यात यावे. 


३. 


अर्थसंकलपीय तरतुद उपलब्ध असली पाहीजे. 


जिल्हा व सत्र न्यायालय बीड यांच्या नियंत्रणाखालील गेवराई, परळी, आष्टी, केज, 


धारुर, पाटोदा व अंबाजोगाई येथील न्यायालयीन इमारतींच्या नुतनीकरणाचा खर्च "मागणी क्रमांक जे- 
१, २०१४ न्यायदान, (००) न्यायदान, १०२- उच्च न्यायालये, (११) कार्यरत न्यायालयांचे नविनीकरण, 
(99)(09) कार्यरत न्यायालयाचे नविनीकरण (२०१४ ०५४८)” या लेखाशीर्षाखाली मंजूर तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


3. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांनी निश्चित केलेला कृती 
आराखडा व Dedicated Cell ने निश्चित केलेल्या GAMMA उपरोक्त कामे असल्याची खातरजमा 
करण्याची जबाबदारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा बीड यांची राहील. प्रचलित कार्यपद्धतीचा अवलंब 
करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय 
मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


8. हा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ.सं.क्र.२९२/२०१६/इमा-२, 
दिनांक २५.१०.२०१६अन्वये व त्या विभागाच्या सहमतीने तसेच, शासन निर्णय, विधि व न्याय विभाग 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१५९/का.१२ 


दिनांक १२.०१.२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अधीन राहून 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११८२८२५३७१२ असा आहे. 
हा areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Amogh Shyamkant Kaloti 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Law and Judiciary 

aa) O g h Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=1f733daf00a60284 1 4c43d0cc10d82acab3b732c4edd56 
e818f8a3b355588753, 


is 
S h am k a nt Ka | oti serialNumber=9ebeebf21dc54ceec5 1e6d5ffc84bb94ca6af89497 
279007d66e97dc13547037, cn=Amogh Shyamkant Kaloti 
Date: 2018.03.31 18:28:55 +05'30" 


(अ. ऱ्यां. कलोती) 
विधि सल्लागार नि सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 

३. मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परीषद / विधान सभा 

४. प्रबंधक (निरीक्षणे १), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
५. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, बीड, 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता-१/२), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१/२, महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर, 
८. वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, 

९. सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 
१०.जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, 

११.उप जिल्हा कोषागार अधिकारी बीड, 

१२. विधि व न्याय विभाग (का.९/२३), मंत्रालय, मुंबई 

१३. निवडनस्ती (का.१२) 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


